दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील भूमि 
अभिलेख विभागातील गट-अ ते गट-ड या 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५८/ई-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जुन, २०२१ 
वाचा :- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनिमय, २०१६ 
२ केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसुचना 
3) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.१२.११.२०२० 
४ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.०२.०२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगासाठीची पदे सुनिश्चित 
करण्याबाबतच्या सूचना शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दि.०२.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
आहेत. या सूचना विचारात महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील भूमि अभिलेख विभागाच्या आस्थापनेवरील गट- 
अते गट-ड या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६; केंद्र शासनाची दि.०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना आणि शासन 
निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने, दि.०२.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेवून महसूल 
व वन विभागाच्या अखत्यारीतील भूमि अभिलेख विभागातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठीची 
पदे सुनिश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव तज्ञ समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. त्यावर तज्ञ समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार सोबतच्या सहपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठीची पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


२. सदर area निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.२३.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५ ८/ई- द 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०६२९१२४९११७९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY 0 aan Co 
BANKAR  ॥/ ष्य gerne 
सहपत्र :- विवरणपत्र-अ (संजय बनकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Av A OO 


मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सर्व सदस्य, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२.सर्व उप संचालक भूमि अभिलेख. 

१३.सर्व सह सचिव/ उप सचिव यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर. 

१६.निवडनस्ती / कार्यासन ई-६. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५८/ई-६ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आस्था-२०२०/प्र.क्र.९५८/ई-६. दि. २९ जुन, २०२९ रोजीचे सहपत्र 
विवरणपत्र -अ 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार भूमी अभिलेख विभागाच्या आस्थापनेवरील 
पदांकरीता दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित केलेली पदे. 


अ.क्र. 


पदनाम 


। शारिरीक क्षमता | क्षमता 


1. दिव्यांगप्रवगी | | 


उप संचालक भूमि 
अभिलेख 


S, ST, W, L, MF, 
SE, RW, C 


(a) LV 

(b) HH 

(c) OA, OL, LC, Dw, AAV 

(d) ASD (M), SLD, MI 

(e) MD Involving (a) to (d) above 


जिल्हा अधीक्षक भूमि 
अभिलेख 


S, ST, W, L, MF, 
SE, RW, C 


(a) LV 

(b) HH 

(c) OA, OL, LC, Dw, AAV 

(d) ASD (M), SLD, MI 

(e) MD Involving (a) to (d) above 


उप अधीक्षक भूमि 
अभिलेख / नगर भूमापन 
अधिकारी 


S, ST, W, L, MF, 
SE, RW, C 


(a) LV 

(b) HH 

(c) OA, OL, LC, Dw, AAV 

(d) ASD (M), SLD, MI 

(e) MD Involving (a) to (d) above 


उच्चश्रेणी लघुलेखक 


S, ST, W, L, MF, 
RW, SE, H, C 


(a) B, LV 
(b) OA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 
(c) SLD, MI 
(e) MD Involving (a) to (c) above 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


S, ST, W, MF, 
SE, H 


(a) B, LV 
(b) OA, OL, BL, CP, LC, 
Dw, AAV, MDy 
(c) ASD(M), SLD, MI 
(d) MD Involving (a) to (c) above 


शरस्तेदार / प्रमुख लिपीक / 


मुख्यालय सहाय्यक 


S, ST, W, RW, H, 
C, MF 


(a) B, LV 
(b) D, HH 
(c) OA, OL, BA, BL, 
OAL, CP, LC, Dw, AAV, 
(d) ASD(M), SLD, MI 
(e) MD Involving (a) to (d) above 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५ ८/ई-६ 


७. परिरक्षण भूमापक / S, ST, W, 1,, MF, (a) LV 
निमतानदार / दुर्बिण SE, RW, C (b) HH 
भूमापक (०) OA, OL, LC, Dw, AAV 
(d) ASD (M), SLD, MI 
(e) MD Involving (a) to (d) above 
८. | भूकरमापक, लिपीक, S, 51, W,L, MF, | (a) LV 
छाननी लिपीक, SE, RW, C (b) HH 
न.भु.लिपीक, कनिष्ठ (0 OA, OL, LC, Dw, AAV 
लिपीक, दुरूस्ती लिपीक, (१) ASD (M), SLD, MI 
प्रतिलिपी लिपीक, इत्यादी (e) MD Involving (a) to (१) above 
९, | नाईक / दप्तरबंद S, ST, ७,1., र”, | (a)B, LV 
PP, MF, RW, SE, | (b) D, HH 
C (c) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
(d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
(e) MD Involving (a) to (d) above 
१०. | शिपाई S, ST, W,L,KC, | (95, LV 
PP, MF, RW, SE, | (b) D, HH 
C (c) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
(d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
(e) MD Involving (a) to (d) above 
ABBREVIATIONS :- 
Sr. | Abbreviation Full Form Sr. | Abbreviations Full Form 
No. $ No. 
1. De Blind 11. LC Leprosy Cured 
2. LV Low Vision 12. Dw Dwarfism 
3. Lae) Deaf 13. AAV Acid Attack Victims 
4. HH Hard of Hearing 14. ASD Autism Spectrum Disorder 
(M- Mild, MoD-Moderate) 
5. OA One Arm 15. SLD Special Learning Disability 
Fa OL One Leg 16. MI Mental Illness 
7. OAL One Arm & One Leg 17. MD Multiple Disabilities 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१५ ८/ई-६ 


lie CP Cerebral Palsy 18. ID Intellectual Disability 
he | BL Both Leg 19. MDy Muscular Dystrophy 
10. BA Both Arms 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
SA N J AY DN: CN = SANJAY BANKAR, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = REVENUE 
BA N KA R AND FOREST DEPARTMENT 

Date: 2021.06.29 13:01:59 +05'30' 

é 
( संजय बनकर ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


